Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक २ ] 


शुक्रवार , जानेवारी ३ , २०२० /पौष १३, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ६२.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ. वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ५. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका - नपाप्र - कावि -८८५-२०१९. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम १६ चे पोटकलम ( १ क)(ब ) चे तरतुदी अन्वये, मी , 
जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन नगर परिषद पुसद , येथील सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडून आलेले 
सदस्य शेख फिरोज अफसर प्रभाग क्र . ८ ( अ) नामाप्र यांना त्यांचे जात प्रमाणपत्र , अवैध असल्यामुळे, त्यांची निवड भुतलक्षी प्रभावाने रद्दबातल झाली 
असे घोषीत करीत आहे . तसेच त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून, पुढील ६ वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास 
अनर्ह ठरवित आहे . 


अ.-एक - अ -१ ( १७५३) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०२० / पौष १३, शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६ . 


आदेश 


क्रमांक अका- नपाप्र - कावि -८८५-२०१९. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम १६ चे पोटकलम (१ क)( ब) चे तरतुदी अन्वये, मी , 
जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी , यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन राळेगाव येथील सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ मध्ये निवडून आलेल्या सदस्या 
श्रीमती शोभा लक्षमण गजबे, प्रभाग क्र . २ अनुसूचित जमाती ( महिला) यांना त्यांचे जात प्रमाणपत्र , अवैध असल्यामुळे, त्यांची निवड भुतलक्षी प्रभावाने 
रद्दबातल झाली असे घोषीत करीत आहे. तसेच त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून, पुढील ६ वर्षासाठी निवडणूक 
लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे. 


भाग १- अ ( असा .) ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७. 


आदेश 


क्रमांक अका - नपाप्र- कावि -८८५-२०१९. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम १६ चे पोटकलम ( १ क)(ब) चे तरतुदी अन्वये, मी , 
जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी , यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन नगर परिषद पुसद , येथील सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडून 
आलेल्या सदस्या श्रीमती सिमा सत्येंद्र महाजन , प्रभाग क्र . ११( अ ) ना.मा.प्र . ( महिला ) यांना त्यांचे जात प्रमाणपत्र , अवैध असल्यामुळे, त्यांची निवड 
भुतलक्षी प्रभावाने रद्दबातल झाली असे घोषीत करीत आहे. तसेच त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून , पुढील ६ 
वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे. 


यवतमाळ : 


दिनांक २३ डिसेंबर २०१९ . 


जलज शर्मा, 


जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATEOF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


